शासकिय आरोग्य संस्थांचे श्रेणीवर्धन व 
बांधकामासाठी आशियाई विकास बँक 
यांचेमाफत कर्जरुपाने निधी उपलब्ध 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ३० Ue, २०२१. 


प्रस्तावना : 


सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत वेळोवेळी नवीन आरोग्य संस्था स्थापनेस तसेच श्रेणीवर्धनास 


मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर आरोग्य संस्था कार्यन्वित होण्याकरीता त्यांचे विहित कालावधीत 


बांधकाम पूर्ण होऊन जनतेस आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. तसेच सद्यस्थितीत 


असलेल्या कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराच्या अनुषंगाने उपचारात आवश्‍यक बदल व अत्याधुनिक 


सुविधांकरीता निधीची आवश्‍यकता असल्याने आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज मंजूरीच्या प्रस्तावावर 


दि.०८ मार्च,२०२१ रोजी मा.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला महत्वपूर्ण निर्णय 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


area निर्णय:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत वेळोवेळी नवीन आरोग्य संस्था स्थापनेस तसेच श्रेणीवर्धनास 


मान्यता देण्यात आली आहे. बांधकाम, यंत्रसामुग्री, उपकरणे तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याकरीता 


राज्य शासनाकडून मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात निधी मिळत असल्याने, राज्यातील आरोग्य संस्थांकरीता 


आव्यक असलेले रु.७४६७ कोटी (९९५.४६६६ मिलियन यु.एस.डॉलर) किंमतीपैकी आशियाई विकास 


बँकेकडून रु.५१७७ कोटी (७०%) इतके कर्ज घेण्यात येणार असून राज्य हिऱ्याचे रु.२२९० कोटी (३०%) 


इतक्या रकमेचे अनुदान उपलब्ध करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


२. सदर निधी नवीन व आवश्यक संस्थांकरीता तसेच अद्याप बांधकाम सुरु न केलेल्या 


संस्थाकरीता खर्च करावयाचा आहे.त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. । आरोग्य संस्थांचा a एकूण आरोग्य संस्थाची नावे 
प्रकार निधी 
(रु.कोटीत) 
।१__ | जिल्हा रुग्णालये ४ ४८० । यवतमाळ,धुळे, लातूर, कोल्हापूर 
२ १०० खाटांचे| २३ १४९५ । १. वसई, २. दापोली, ३. करमाळा, ४. 
उपजिल्हा पाटण, ५. इस्लामपूर, ६. देगलुर, ७. 
रुग्णालये साक्री, ८. पवनी, ९. आर्वी, १०. arate, 
११. जामनेर 
१. बेड अँक्युपन्सी दर जास्त 
असलेल्या संस्था 
१. तिरोडा ता.गोंदिया, २. सुरगणा, ता. 
नाशिक, ३. वणी, ता. यवतमाळ, ४. 
डिग्रस, ता. यवतमाळ, ५. मेहेकर,ता. 
बुळढाणा ६. अंबड, ता. जालना, ७. 
गंगाखेड, ता. परभणी, ८. सिल्लोड, जि. 
अहमदनगर, ९. वरुड, जि. अमरावती, 
१०. लातुर, जि. अहमदनगर, ११. 
किनवट, जि. नांदेड, १२. भोकर, जि. 
नांदेड 
१०० खाटावंरुन| ३ २२५ | १.भिवंडी,२.पंढरपूर, ३.माळाड मालवणी 
२०० खाटांचे 
रुग्णालय 
३० खाटावंरुन ५०। ९ १८० | १.मुरबाड,२. 
खाटांचे रुग्णालय आटपडी,३.भोकरदन,४.माझलगांव, 
५.अंजनावसुर्जी, ६.देऊळगांव राजा, 
७.काटोल, ८.येटापल्ली, ९.चामोर्शी 
3. स्री रुग्णालये ६ ४२० ।१. ठाणे, २. पालघर, 3. रायगड, ४. पुणे, 
५. कोल्हापूर, ६. अहमदनगर 
2 १३० | डागा रुग्णालय, नागपूर व उल्हासनगर 
४ | मनोरुग्णालये 8 १५०० ।१. ठाणे, 2. पुणे, 3. नागपूर, ४. रत्नागिरी 
4 ट्रामा केअर युनिट ३४ ५७८ | ३४ जिल्ह्यातील ट्रामा केंद्रे 
६ कार्डीयाक कथलंब | १७ २०४ | १. भंडारा, २. नांदेड, ३. जालना, ४. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


हिंगोली, ५. सातारा, ६. रत्नागिरी, ७. 
अहमदनगर, ८. बुलढाणा, ९. वाशिम, 
१०. पालघर, ११. परभणी, १२. 
यवतमाळ, १३. बीड,१४. लातुर,१५. 
धुळे, १६. गडचिरोली, १७. वर्धा 


७ = | कर्करोगासाठी ९ १३५ ।१. अहमदनगर, २. बुलढाणा, 3. 
रेडिओ थेरपी परभणी, ४. बीड, ५. भंडारा, ६. नांदेड, 
युनिट ७. गडचिरोली, ८. सातारा, ९. 
रत्नागिरी 
८ साथरोगाची | १ ८२५ ।१.अमरावती २. भंडारा ३. नांदेड ४. 
अद्यावत रुग्णालये सातारा ५.रत्नागिरी ६. अहमदनगर ७. 
बीड ८. यवतमाळ ९. पालघर १०. 
जालना ११. पुणे 
९ प्राआकेद्रे व । २७ व । २७० व 'सोबतपरिशिष्ट-अवब 
उपकेंद्रे १९४ २२३ 
7 3 रेकॉर्ड | राज्यभर | ०० 
ठेवण्यासाठी 
संगणक आणि 
नेटवर्कीग 


1 १ । कौशल्य वृध्दी, | राज्यभर ५२ 
प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आणि प्रशिक्षणाच्या 
अद्यावत पायाभूत 
सुविधा 

१२  । मनुष्यबळ राज्यमर | ६५० 
एकूण ७४६७ 


३. उपरोक्त प्रस्तावावरील खर्च प्रतिपूर्ती स्वरुपाचा असल्याने प्रथमत: मुद्दल व व्याजाच्या 


परतफेडीसाठी तरतूद करण्याकरीता सदर कामांचा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यात 


कोणत्या प्रकारची कामे करावयाची हे निश्चित झाल्यावर प्रत्येक वर्षीचा आर्थिक भार निश्चित 


होईल.त्याप्रमाणे दरवर्षी सद्यस्थितीत असलेल्या लेखाशीर्षाखाळी तरतूद अथवा पुरवणी मागणी सादर 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


करण्यात येऊन सदर खर्च भागविण्यात येईल. आरोग्य संस्थांकरीता आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त 


निधीव्दारे बांधकामे करण्यास एखाद्या कामाकरीता लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्यास, नव्याने लेखाशीर्ष 


उपलब्ध करण्यात येईल. याप्रकारे राज्य हिस्सा व बाह्य हिऱ्यापोटी प्रत्येक वर्षी नियतव्यय उपलब्ध 


करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. आशियाई विकास बँकेकडून निधी प्राप्त होण्यापूर्वी निधीअभावी बरेच वर्षे अनेक मंजूर संस्थांच्या 


बांधकामाच्या आराखडे व अंदाजपत्रकांना प्रशासकिय मान्यता देण्यात आळेली नाही. सबब, आतापर्यंत 


मंजूर असलेल्या आरोग्य संस्थांची बांधकामे प्राथम्याने पूर्ण करावीत. तथापि, नवीन आरोग्य संस्थांची 


मंजूरी तथा श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास अऱ्या प्रस्तावांना मा.मुख्यमंत्री यांच्या 


मान्यतेने मंजुरी देण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय मा.राज्य मंत्रिमंडळाची दि.०८ मार्च,२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 


विषय क्रं. ४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२८१७३१३१७७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


Kadam Patil 


R O S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, 


D | Nn e ५ h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
4ae02d12f2c1313143ad8376755d 


Ka d a mM p a t | | 0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 


Dinesh Kadam Patil 


Date: 2021.04.30 18:10:58 +05'30' 


(रो. दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


३. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

५. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव (आरोग्य-१/वित्त/ नियोजन), मंत्रालय,मुंबई. 

८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १- मुंबई/२- नागपूर. 

९. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१०.संचाळक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

११.संचालक-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 

१२.सर्व जिल्हा कोषागर अधिकारी 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखापरिक्षण अधिकारी,मुंबई. 

१५.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ अर्थबळ), मंत्राळय, मुंबई. 

१६.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- आविबॅ-२०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३, 
दिनांक - ३० एप्रिल,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. जिल्हा तालुक्याचे | प्राथमिक आरोग्य केंद्रे संस्थेच्या 
नाव बांधकामास 

लागणारा एकुणे 

अंदाजे निधी 

(रक्‍कम लाखात) 
[eae रायगड रोहा विरजोली ९००.०० 
२ पोलादपूर परसुले ९००.०० 
३ | धुळे शिरपूर गिधाडे ९००.०० 
४ शिरपूर मांजरोद ९००.०० 
५ | अहमदनगर | संगमनेर खांबे ९००.०० 
& पारनेर राळेगणसिध्दी ९००.०० 
9 अकोले आंबड ९००.०० 
८ | पुणे आंबेगाव रांजणी ९००.०० 
g जुन्नर वारुळवाडी ९००.०० 
Es ० वेल्हा पानशेत ९००.०० 
| 99] १ पुरंदर पिसावरे ९००.०० 
१२ खेड दावडी ९००.०० 
१३ शिरुर करंदी ९००.०० 
१४ | कोल्हापूर आजरा गवसे ९००.०० 
१५ गडहिंग्लज औरनाळ ९००.०० 
१६ गडहिंग्लज आत्याळ ९००.०० 
१७ आजरा मडूर ९००.०० 
१८ | बीड शिरुर मातोरी ९००.०० 

(कासार) 

१९ | अमरावती । चांदूरबाजार घाटलाडकी ९००.०० 
२० अचलपूर कांडली ९००.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र. जिल्हा तालुक्याचे | प्राथमिक आरोग्य केंद्रे संस्थेच्या 
नाव बांधकामास 
लागणारा एकुणे 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 
२१ वरुड बेनोडा शाहीद ९००.०० 
निवासस्थान 
२२ भातकुली गणोरी ९००.०० 
२३ चांदूरबाजार सर्फाबाद ९००.०० 
२४ | वर्धा सेलू हिंगणी 200,00 
२५ आष्टी तळेगांव शा.प. ९००.०० 
२६ | गडचिरोली । सिरोचा रंगय्यापल्ली ९००.०० 
२७ एटापल्ली पिपली बुगी ९००.०० 
एकुण २७ २४३०० 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


परिशिष्ट-ब 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- आविबॅ-२०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३, 
दिनांक - ३० एप्रिल,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. जिल्हा तालुक्याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 

ae. ठाणे मुरबाड खांदारे ११५.०० 
२ शहापूर कानडी ११५.०० 
३ शहापूर cur 994.00 
४ | रायगड कर्जत जिते ११५.०० 
५ | पालघर विक्रमगड तलवाडा 994.00 
& विक्रमगड इंदगाव ११५.०० 
७ विक्रमगड जांभे ११५.०० 
¢ वाडा नांदणीगायगोठा ११५.०० 
९ जव्हार दाभळोण ११५.०० 
Lae जव्हार ओझरे ११५.०० 
शि १ जव्हार आयरे 994.00 
१२ जव्हार विजयनगर ११५.०० 
१३ | धुळे शिंदखेडा डांगुणे ११५.०० 
१४ साक्रो पिंपळगांव बु ११५.०० 
१५ | अहमदनगर जामखेड फक्राबाद ११५.०० 
१६ जामखेड जवळके ११५.०० 
१७ कर्जत सितपूर ११५.०० 
१८ कर्जत बहिरोबावाडी ११५.०० 
१९ कर्जत म्हांळगी ११५.०० 
२० नेवासा म्हाळसर्पिपळगांव ११५.०० 
२१ राहुरी चेडगांव ११५.०० 
२२ श्रीगोंदा मुंगुसवाडी ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 

२३ संगमनेर नांदुरीदुमाला ११५.०० 
२४ संगमनेर कोठे बु ११५.०० 
२५ ]ोवगांव ठाकुरनिमगांव ११५.०० 
२६ | पुणे शिरुर मौजे पिंपरखेड ११५.०० 
२७ शिरुर मौजे पिपळेखालसा ११५.०० 
२८ शिरुर मौजे कारेगांव 994.00 
२९ शिरुर मौजे कासारी 994.00 
३० शिरुर मौजे आंबळे ११५.०० 
३१ बारामती मौजे शिरासणे ११५.०० 
३२ बारामती मौजें सावळ ११५.०० 
३३ दौंड मौजे राजेगांव 994.00 
38 दौंड मौजे मळठण ११५.०० 
35 दौंड मौजे खडकी 494.00 
36 इंदापुर मौजे पिटकेश्वर ११५.०० 
३७ इंदापुर मौजे पोंदकुलवाडी ११५.०० 
३८ इंदापुर मौजे बोरी ११५.०० 
88 इंदापुर मौजे अगोती नं. १ ११५.०० 
ee इंदापुर मौजे बोरी ११५.०० 
षत इंदापुर मौजे अंथुर्णे ११५.०० 
ब्र इंदापुर मौजे डाळजनं १ ११५.०० 
83 जुन्नर मौजे साकोरी त बेल्हे 994.00 
४४ खेड मौजे होळेवाडी ११५.०० 
४५ खेड मौजे शिरोली ११५.०० 
४६ खेड मौजे वाळद ११५.०० 
४७ पुरंदर मौजे पिंपरी ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 

BC शिरुर मौजे कासारी ११५.०० 
४९ | सोलापूर अक्कलकोट दर्शनाळ ११५.०० 
५० बार्शी बोरगांव खु ११५.०० 
५१ भोइजे ११५.०० 
प्‌२ सावरगांव ११५.०० 
43 पिपळगांव ११५.०० 
Gv झरेगांव ११५.०० 
पप पिपळगांव धस ११५.०० 
५६ बाभुळगांव ११५.०० 
49 सोदरे ११५.०० 
4d करमाळा शोळगांव ११५.०० 
48 राजूरी ११५.०० 
६० आवटी 994.00 
६१ फौसरे ११५.०० 
६२ माढा आलेगांव ११५.०० 
&3 भुटाष्टे ११५.०० 
६४ शिराळ ११५.०० 
६५ जामगांव 994.00 
६६ माळशिरस चांदापूरी ११५.०० 
६७ शेडेचिच ११५.०० 
६८ मंगळवेढा सलगर खु ११५.०० 
६९ सोडडी ११५.०० 
७० कचरेवाडी ११५.०० 
७१ अकोला ११५.०० 
७२ येड़ाव ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 

93 कातरळ ११५.०० 
७४ खोमनाळ ११५.०० 
७५ मोहोळ वाघोळी ११५.०० 
७६ दादपूर ११५.०० 
७७ बोपले ११५.०० 
७८ अर्जुनसोड ११५.०० 
७९ पंढरपूर शिरढोण ११५.०० 
८० सोनके ११५.०० 
८१ जळोली ११५.०० 
८२ ue 994.00 
63 दक्षिण सोलापूर ओजमदुप ११५.०० 
८४ साधेपूर ११५.०० 
८५ कर्दनहळळी ११५.०० 
८६ औज आहेरवाडी ११५.०० 
८७ अकोले मंदूप ११५.०० 
८८ यत्नाळ ११५.०० 
८९ सांगोला सोनलकरवाडी ११५.०० 
९० उत्तर सोलापूर पडसाळी ११५.०० 
९१ STH 944.00 
९२ | सातारा सातारा खडगांव ११५.०० 
९३ कोरेगांव शिरढोण ११५.०० 
९४ अंभेरी ११५.०० 
९५ फलटण सस्तेवाडी ११५.०० 
९६ वडले ११५.०० 
९७ कापडगांव ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 

९८ जावली ११५.०० 
९९ खंडाळा निंबोडी ११५.०० 
[ee ०० लोणी ११५.०० 
हि) ०१ खटाव वाकेइवर ११५.०० 
१०२ वरुड ११५.०० 
१०३ माण विरकरवाडी ११५.०० 
१०४ | कोल्हापूर कागल चिमगांव ११५.०० 
१०५ कागल बानगे ११५.०० 
१०६ आजरा ठशळप ११५.०० 
१०७ चंदगड कोळीक ११५.०० 
१०८ | सिधुदुर्ग देवगड साळशी ११५.०० 
१०९ | औरंगाबाद फुलंब्री चिंचोली ११५.०० 
aa qo वैजापूर हडसर्पिपळगांव ११५.०० 
हि.) ११ वैजापूर लाख खंडाळा ११५.०० 
११२ औरंगाबाद शाहजापूर(साजापूर) ११५.०० 
११३ औरंगाबाद केसापूरी ११५.०० 
११४ गंगापूर बगडी ११५.०० 
११५ औरंगाबाद बनगांव ११५.०० 
११६ औरंगाबाद घारदोन ११५.०० 
११७ कन्नड सितानाईक तांडा ११५.०० 
११८ कन्नड कळंकी ११५.०० 
११९ औरंगाबाद वडगांव ११५.०० 
१२० औरंगाबाद सांजखेडा ११५.०० 
१२१ वैजापूर सायगव्हाण ११५.०० 
१२२ वैजापूर वांजरगांव ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 
१२३ वेजापूर वाघळा ११५.०० 
१२४ वैजापूर वैजापूर (ग्रा) ११५.०० 
१२५ गंगापूर हरसुल ११५.०० 
१२६ गंगापूर शांकरपूर ११५.०० 
१२७ पैठण देव्हगांव ११५.०० 
१२८ पैठण ब्राम्हणगांव ११५.०० 
१२९ पैठण खादगांव ११५.०० 
१३० पैठण सोमपूरी ११५.०० 
१३१ पैठण दादेगांव ११५.०० 
१३२ पैठण कोळी बोळखा ११५.०० 
१३३ | परभणी जितूर गडदगव्हाण ११५.०० 
१३४ जितूर लिम्बाळा ११५.०० 
१३५ जितूर मोला ११५.०० 
१३६ परभणी किन्होळा ११५.०० 
१३७ सोनपेठ वडगांव ११५.०० 
१३८ पालम पुयनी ११५.०० 
१३९ पूर्णा पिंपळा भ. ११५.०० 
१४० | हिंगोली हिंगोली हिंगणी ११५.०० 
१४१ हिंगोली संतुक पिंप्री ११५.०० 
१४२ | बीड धारुर चिंचपूर ११५.०० 
१४३ बीड शहाजानपूर (कामखेडा) ११५.०० 
१४४ बीड सांडरवण ११५.०० 
१४५ शिरुर (कासार) तागडगांव ११५.०० 
१४६ | नांदेड भोकर सावरगांव मा ११५.०० 
१४७ बिलोली केरुर ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 
१४८ बिलोली येसगी ११५.०० 
१४९ देगलूर खुतमापूर ११५.०० 
१५० हदगांव र्ड ११५.०० 
१५१ हदगांव रावणगांव ११५.०० 
942 किनवट दरसांगवी ११५.०० 
१५३ लोहा सायाळ ११५.०० 
१५४ मुखेड वर्ताळा ११५.०० 
१५५ | अकोला बारशीटाकळी वाघजाळी ११५.०० 
१५६ | वाशिम वाशिम तोरनाळा ११५.०० 
१५७ | अमरावती चांदूरबाजार थुगांव पूर्णा ११५.०० 
१५८ चांदूरबाजार जसापूर ११५.०० 
१५९ चांदूरबाजार दहिगांव पूर्णा ११५.०० 
१६० चांदूरबाजार फुबगांव ११५.०० 
१६१ तिवसा वणी ममदापुर ११५.०० 
१६२ तिवसा ast 994.00 
१६३ वरुड तिवसाघाट ११५.०० 
१६४ वरुड जामगांव खडका ११५.०० 
१६५ वरुड सावंगा ११५.०० 
१६६ वरुड जामगांवमहेंद्री ११५.०० 
१६७ मोशी दापोरी ११५.०० 
१६८ मोर्शी येरला ११५.०० 
१६९ अंजनगांव सुर्जी जवर्डी ११५.०० 
१७० अंजनगांव सुर्जी खोडगांव ११५.०० 
१७१ अंजनगांव सु जी खिराळा ११५.०० 
१७२ नांदगांव खंडे कंझरा ११५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविबॅ- २०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य -3 


अ.क्र जिल्हा तालुक्‍याचे नाव उपकेंद्रे संस्थेच्या 
बांधकामास 
लागणारा एकुण 
अंदाजे निधी 
(रक्‍कम लाखात) 

१७३ नांदगांव खंडे औओंकारखेडा ११५.०० 
१७४ नांदगांव खंडे फुबगांव ११५.०० 
१७५ नांदगांव खंडे शिवणी ११५.०० 
१७६ चिखलदरा सावरपाणी ११५.०० 
१७७ | यवतमाळ राळेगांव पिंपळापूर ११५.०० 
१७८ महागांव करंजखेड ११५.०० 
१७९ दारव्हा दुधगांव ११५.०० 
१८० पुसद मुंगशी ११५.०० 
१८१ राळेगांव वनोजा ११५.०० 
१८२ नेर वाई ११५.०० 
१८३ | बुलढाणा संग्रामपूर सगोडा ११५.०० 
१८४ चीखली डोंगरगांव ११५.०० 
१८५ मेहकर खंडाळा ११५.०० 
१८६ | नागपूर नागपूर देवळीगुजर ११५.०० 
१८७ | वर्धा आर्वी अंबिकापूर ११५.०० 
१८८ लोणी लोणी ११५.०० 
१८९ | गोंदिया तिरोडा मंदीपूर ११५.०० 
१९० मुंडीपार ११५.०० 
१९१ गोंदिया HRS 994.00 
१९२ । चंद्रपूर चिमूर मिनझरी ११५.०० 
१९३ मुल नलेस्वर ११५.०० 
१९४ चंद्रपूर चिचपल्ली ११५.०० 
एकुण १९४ २२३१०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


